माहाराष्ट्र शासन राजपात्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १६ ] 


मंगळवार , दिनांक १ एप्रिल २०१४ : चैत्र ११ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


अधिसूचना 


क्रमांक : २०१४/जिपपंस/निवडणुक / कावी - १९०. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ चे कलम ५७ पोटकलम 
(३ ) चा खंड ( अ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी . डॉ. विपिन शर्मा, जिल्हाधिकारी, लातूर याद्वारे असे जाहिर करतो की , अहमदपूर 
पंचायत समितीच्या दिनांक २३ .०३.२०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमुद केलेल्या 
पंचायत समिती निर्वाचक गणामध्ये पंचायत समिती अहमदपूरचे सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या सदस्याचे नांव 


सदस्याचा पत्ता 


निर्वाचक गणाचा क्रमांक व नाव 


कांबळे अर्चना भारत 


- मु . पो . सोरा, ता . अहमदपूर , 

जि . लातूर 


पंचायत समिती निर्वाचक गण 
६- थोडगा, ता . अहमदपुर , 

जि . लातूर . 


ठिकाण : लातूर . 
दिनांक : २८ .०३. २०१४ 


( डॉ . विपिन शर्मा) 
जिल्हाधिकारी , लातूर . 


औ . भाग १अ ( असा) 


माम किया का काम किया जा सकती 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासन राजापत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १७] 


बुधवार , दिनांक १६ एप्रिल २०१४ : चैत्र २६ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु . ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक ,नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 
राज्य निवडणूक आयोग ,महाराष्ट्र यांचे अ. शा .प.क्र . रानिआ/ नप - 2014/ प्र.क्र .2 / का - 06 , दिनांक 
29 /03 / 2014 अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 
9(2) मधील तरतूदीस अनुसरुन 2011 च्या जनगणनेची लोकसंख्या विचारात घेवून ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह) उस्मानाबाद जिल्हयातील 
उमरगा नगर परिषदेची हद्यवाढ झालेल्या क्षेत्रासाठी निवडून द्यावयाच्या सदस्यांची संख्या खालील तक्त्यात 
नमूद केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे. 

त्याचप्रमाणे स्त्री सदस्यांची संख्या ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी असलेल्या सदस्य संख्येसह ) आणि अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती तसेच नागरिकांचा 
मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित सदस्य संख्या निश्चित करण्यात येत आहे . 


औ . भाग १ अ ( असा) - 9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १६ एप्रिल , २०१४ : चैत्र २६ , शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधार 


नगरपरिषदेच 
नांव 


लहान 
नागरी 
क्षेत्राचे 
नांव 


लहान । निवडून 
नागरी 

द्यावयाची 
| क्षेत्राचे एकूण 
वर्ग सदस्य 

संख्या 


आरक्षित प्रवर्गासाठी राखून ठेवलेली रकाना 5 पैकी स्त्रीयांसाठी रार 
सदस्य संख्या 

ठेवलेल्या जागांची विभागणी. 
स्त्रीयां । अनु. अनु. नागरिकांचा अनु. । अनु नागरिकांचा सर्व 
साठी | जाती जमाती मागास जाती | जमाती मागास साधार 
| साठी साठी प्रवर्गासाठी साठी | साठी प्रवर्गासाठी 
7 

| 10 11 12 
3 1 

। 0003 


| उमरगा 


उमरगा । क वर्ग 


5 


( संजीव जयस्वाल ) 

( संजीव जयस्वाल ) 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक 
संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 

संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद . 
BY THE DIVISIONAL COMMISSIONER & REGIONAL DIRECTOR MUNICIPAL 

ADMINISTRATION , AURANGABAD 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCIL , NAGAR PANCHAYATS & 
INDUSTRIAL TOWN + + SHIP ACT 1965 

As per Maharashtra State Election Commissioners D .O . letter No. Sec/inc -2014/CR - 
2 /desk - 6 Dated 29/03/2014, Under Section 9( 2 ) of the Maharashtra Municipal Council]Nagar 
Panchayats & Industrial Township Act, 1965 , taking into consideration population figures of 
Cesus of India 2011 ( Including population of Scheduled Caste , Scheduled Tribe & Backward 
classes of citizen ) The number of elected councillors in respect of increased Umerga 
Municipal Council area in Osmanabad District is fixed as mentioned in the following table . 

Similarly the number of seats to be reserved for women ( Including the seats 
belonging to Scheduled castes; Scheduled tribe & Backward classes of citizen ) and number 
of seats to be reserved for Scheduled caste , Scheduled Tribe & Backward classes of citizen 
are also fixed as mentioned in the following Table . 


TABLE 


| Class 


Name of | Name 
the 

of the 
Municipal Smaller 
Council Urban 

Area 


Urban 
Area 


3 


1 
Umerga 


2 
Umerga 


| Total No .of seats Resered for 

Out of column (5 ) No .of seats Reserved 
No.of 

fo women 
Elected 

Sched Sched Backward Sched Sched Backward General 
Councilors Women uled uled classes uled uled Classes Col.No . 5 
Castes Tribes of citizen Castes Tribes of citizen Col. No . 

As(Oui | ( out ( out of ( 9 + 10 + 11) | 
of col . 

col.8 ) 

No .6 ) | Col. 7 ) 
5 6 7 8 9 10 | 11 

12 
53 10 
10 

(Sanjeev Jaiswal) 

Divisional Commissioner and 
Regional Director of Municipal Administration , 

Aurangabad . 
प्रकाशक , मृदक च संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


